वरुड, जि.अमरावती येथील जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांना "कार्यालय प्रमुख " 
व "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित 
करणेबाबत...(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-डीडीओ २०२४ /प्र.क्र.०६ /का.१२ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी,२०२४. 


वाचा :- 9) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीआरसी २०२१/प्र.क्र.१८९/का-१२, 

दि.०७ जुले,२०२३. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०२१/प्र.क्र.१८९(१)/का-१२, 
दि.२६.१०.२०२३. 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०२१/प्र.क्र.१८९(२)/का-१२, 
दि.२६.१०.२०२३. 

४ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. डीडीओ२०२४/प्र.क्र.०६/का-१२, 
दि.१२.०१.२०२४. 

५) जिल्हा व सत्र न्यायाळय, अमरावती यांचे पृष्ठांकन क्र./प्रशासन/४२८/२०२४, 
दि.०२.०२.२०२४. 

६) जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति.सत्र न्यायाधीडा, वरुड जि.अमरावती यांचे 

जा.क्र.२८/२०२४, दि.३०.०१.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथे नमूद अ.क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये वरुड, जि.अमरावती येथील जिल्हा 
न्यायाधीशा-१व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांना कार्यालय प्रमुख व अठाहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात 
प्रस्तावनेमध्ये "जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुखेड, जि.नांदेड " असे नमूद करण्यात 
आले आहे. तसेच शासन निर्णयात परिच्छेद-१ मध्ये " मुखेड, जि.नांदेड येथे स्थापन करण्यात 
आलेल्या नियमित जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय या न्यायालयासाठी"असे नमूद करण्यात 
आले आहे . त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 

प्रस्तावना:- 

"उपरोक्त संदर्भाधीन अक्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये वरुड, जि.अमरावती येथे 
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि या न्यायालयासाठी पद निर्मिती 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. २ व ३ येथील शासन अधिसूचनेन्वये 
दि. २८.१०.२०२३ पासून सदर न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे.संदर्भाधीन अ.क्र.४ व ५ येथील 
प्रबंधक,उच्च न्यायालय, मुंबई व जिल्हा न्यायालय, अमरावती यांनी केलेल्या विनंतीच्या 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीडीओ २०२४ /प्र.क्र.०६ /का.१२ 


अनुषंगाने जिल्हा न्यायाधीडा -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशा, वरुड, जि.अमरावती यांना " 
कार्यालय प्रमुख " तसेच, " आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. " 

तसेच शासन निर्णय परिच्छेद १ मध्ये पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 

शासन निर्णय:- 

"वरुड, जि.अमरावती येथे स्थापन करण्यात आलेल्या नियमित जिल्हा व 
अतिरिक्‍त सत्र न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीजा-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, वरुड, 
जि.अमरावती यांना "कार्यालय प्रमुख " तसेच, "आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयातील सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करण्यासाठी 
त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. " 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.mahahrashtra.gov.in या 
संकतेस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२३१६०८२९८६१२ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e39 175422 1ba7b421d28c866533441 
50a5e31030c791f4b, postalCode=400032, st=Maharashtra 


serialNumber=7328C41D6A5210C49CCE931861626D508AE4537 
D7BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 


Date: 2024.02.23 16:18:26 +05'30" 


(हेमांगी ]ोट्ये ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


प्रबंधक (निरिक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती. 
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरुड, जि.अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

उपकोषागर अधिकारी, वरुड, जि.अमरावती. 

कक्ष अधिकारी, (व्यय-५/विनियम/आ.पु.क)वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी,का.२३, २४ व २५विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
का.१२ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


